क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचे मौजे कुंडल, 
ता. पलूस, जि. सांगली येथे उभारण्यात 
येणा-या स्मारकाच्या दुस-या टप्प्याच्या 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. स्मारक- २०२२/प्र.क्र.१६/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक :- 09 जुलै, 2022 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक स्मारक-३१०२/ १०७३/ प्र.क्र.२२/ 

२००३/२१,दिनांक २८.०८.२००३ 

२) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक ससमा२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, 
दिनांक ११.६.२०१८ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनिमय (भाग-२), 
दिनांक २०.०९.२०१९ 

8) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९ 

५) जिल्हाधिकारी सांगली यांचे पत्र.क्र. स्मारक-११२१/क्रानापास्मारक/प्र.क्र.०१/का.१४(३) 
/११, दिनांक ०६.०१.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी संदर्भाधीन क्र. ५ अन्वये क्रांतीसिह नाना पाटील यांचे मौजे 
कुंडल, ता. पळूस, जि. सांगली येथील स्मारक उभारण्याच्या कामास रु. ८०.०० लक्ष इतक्या 
किंमतीच्या कामाचे आराखडे व अंदाजपत्रक शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले 
असून त्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचे मौजे कुंडल, ता. पलूस, जि. सांगली येथील स्मारकाच्या 


दुस-या टप्प्याच्या बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली यांनी संदर्भाधीन क्र.५ 
अन्वये सादर केलेल्या रुपये ८०.०० लक्ष एवढया रकमेच्या आराखडा व अंदाजपत्रकास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र उपांगाचे नांव उपांगाची किंमत 
२ ३ 
st | कामाचे भाग ( पुतळयासह इतर कामे) रु. ४६,४१,०४५/- 
२  ।अंतर्गत विद्युतीकरण रु. ८,८०,०००/- 
३ | साऊंड सिस्टीम नवीन करणे. रु. १०,७०,०००/- 
एकूण (१--२--३) रु. ६५,९१,०४५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक- २०२२/प्र.क्र.१६/२९ 


४ आकस्मीक (४%) रु. १,८५,६४२/- 

4 विमा (०.५७) रु. २३,२०५/- 

& जीएसटी (१२%) रु. ७,९०,९२५/- 

७ । एक्सलेड़ान किमत (4%) रु. ३,२९,५५२/- 
अँग्रीकल्वर चार्जस (9.4%) रु. ६९,६१६/- 
एकूण (४--५--६--७--८) रु. १३,९८,९४० 
एकूण (अ.क्र.१ते३-अ.क्र.४ते ८) रु. ७९,८९,९८५/- 
एकूण किंमत रु.८०,००,०००/- 

१) स्मारक उभारताना त्याच्या देखभालीची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्‍यक असून 
देखभाल करणारी संस्था जर अशासकीय असेल TL GRAN करारपत्र करुन घेणे तसेच 
अशी संस्था भविष्यात देखभाल करण्यास असमर्थ ठरल्यास प्रथमत: देखभाल 
करण्यासाठी अन्य संस्था निश्चित करणे व त्यानंतरच पूर्वीच्या संस्थेस जबाबदारीतून 
मुक्‍त करणे याबाबतचे नियोजन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी दक्षता 
घ्यावी. 

२) स्मारकाचे बांधकाम नियोजित वेळेतच पूर्ण होईल, याबाबत जिल्हाधिकारी,सांगली यांनी 
खबरदारी घ्यावी व स्मारकाच्या बांधकामाबाबतची सद्यस्थिती शासनास वेळोवळी 
अवगत करावी. 

३) स्मारकास देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याची 
जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी दक्षता घ्यावी. 

४ प्रशासकीय मान्यता रक्कमेचा खर्च मान्यता दिलेल्या बाबीवर खर्च करण्यात येईल 
याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 

५) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम हाती घेण्यात यावे व विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घेण्यात यावे. 

६) पुतळे उभारण्याच्या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २ मे, २०१७ 
मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्याची जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी दक्षता 
घ्यावी. 

७ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका “९७८ (Manual of Financial Powers १९७८) च्या 


भाग,पहिळा उप विभाग पाच मधील “अनुक्रमांक १ नियम १३४ “प्रमाणे निधी वितरित 
करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक- २०२२/प्र.क्र.१६/२९ 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक २५ सप्टेंबर,२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये रु. 
१५ कोटी पेक्षा कमी किंमतीच्या इमारतींच्या कामांना संबंधीत मुख्य अभियंता यांच्याकडून 
शिफारसीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार उपभोक्ता विभाग कामाची निकड व अनुदानाच्या 
उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश आहेत. 


३. या कामावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक -ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष, २०५९ सार्वजनिक 
बांधकामे ८०-सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (००) राज्य योजना (००) (०२) राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्‍ती 
यांची स्मारके व पुतळे यांचे बांधकामे (२०५९ ३१७७), ५३ मोठी बांधकामे या ळेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. क्रांतीसिह नाना पाटील यांचे मौजे कुंडल, ता. पलूस, जि. सांगळी येथील उभारण्यात 
येणा-या स्मारकाच्या दुस-या टप्प्याच्या बांधकामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, पुणे यांनी तयार केलेल्या आराखडा व अंदाजपत्रकानुसार रु.८०.०० लक्ष (रु. ऐंशी लक्ष 
फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास वर नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून, 
वित्तीय अधिकार अधिनियम पुस्तिका १९७४ मधीळ भाग पहिला, उप विभाग तीन, अनुक्रमांक 
चार, परिच्छेद क्र.२७ (२) व १३४ नुसार तसेच नियोजन विभाग परिपत्रक क्रमांक ससमा २०१०/ 
प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११/६/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार या आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०११२१८३९०४०७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


JANA JIVA VALVI 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा.पालकमंत्री, जिल्हा सांगली, 

५. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सचिव, (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 

७. जिल्हाधिकारी, सांगली. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक- २०२२/प्र.क्र.१६/२९ 


Ca 


महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 


९. महालेखापाल -१/२ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 


१ 


छठ 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 


निवासी उपजिल्हाधिकारी, सांगली 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 


कार्यासन अधिकारी (इमा-३),सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (कार्यासन २९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 


कक्ष अधिकारी (कार्यासन व्यय- ४/अर्थसंकल्प-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी (कार्या-२५/कार्या-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


